आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत "कृषीविषयक व 
यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज 
वितरण आणि पारेषण परवाना धारकांना 
अर्थसहाय्य" या योजनेसाठी महावितरण कंपनीस 
अर्थसहाय्य देण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.८३/ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - ३१/१०/२०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. विपुअ-२०१२/प्र.क्र.९१/ऊर्जा-३, 
दि. ११/१०/२०१२. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७५/ऊर्जा-५, 
दि. ०७/११/२०१५. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक यांना संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये दरवर्षी 
"वीज वितरण आणि पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य" या योजनेखाली सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा 
करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. सदरची योजना ही 
वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी असल्याने, या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या संबंधित वैयक्तिक लाभार्थ्यांना यापुढे 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून वीज दरातील सवलत देण्यासाठी महावितरण 
कंपनीस अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रयोजनासाठी, मागणी क्र. टि-०५, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज अंतर्गत नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत "कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज 
वितरण आणि पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य" या योजनेसाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य 
देण्याकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


खर्चाचे लेखाशिर्ष 


इंग्रजीत 


मराठीत 


| 3 


Demand No. T-05 

Major Head-2801 Power 

Sub Major Head- 05 Transmission and 
Distribution 

Minor Head-796 Tribal Area Sub Plan 
Group Head - 01 Tribal Area Sub Plan 

Sub Group Head - (01)(01) Subsidy for the 
Distribution / Transmission Licence Fees 
reduction in Agriculture and Power loom 
Tariff (State Level Scheme) 

( 28015525 ) 

Object-33 Subsidies 


मागणी क्र. टि-०५ 

मुख्य लेखाशिर्ष - २८०१ वीज 

उप मुख्य लेखा शिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 

गौण शिर्ष - ७९६ आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 

गट शिर्ष - ०१ आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 

उप गट शीर्ष - (०१)(०१ कृषीविषयक व 
यंत्रमागविषयक Weed कमी करण्यासाठी वीज 
वितरण/पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य. 
(२८०१५५२५) 

उदिष्ट- ३३ अर्थसहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.८३/ऊर्जा-५ 


२. Braet Pete, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा तथा 
कामगार विभाग/यूओआर-७२/२०१८-१९/७८७, दि. १६/१०/२०१८, आदिवासी विकास विभागाचा अनौ. सं. क्र. 
आ.वि.वि./का.६, दि. ०५/०९/२०१८, नियोजन विभागाचा अनौ. सं. क्र. ७९/१४१३, दि. ०४/१०/२०१८ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३८१/व्यय-१४, दि. ०६/१०/२०१८ व क्र. २८५/अर्थ-१९/२०१८, 
दि. ११/१०/२०१८ अन्वये व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०११५५६१९२३१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने 


Bhimashankar Doh oon art onsen) 
Yallappa Manta Sse 
(भि. य. मंता) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

8) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

4) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

६) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

७) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- yoo ०३२ 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१३) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१४) प्रधान सचिव (Ha), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पू), 
मुंबई - ४०० ०५१. 

१६) वित्त विभाग, (व्यय-१६/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 

१७ नियोजन विभाग, (कार्यासन १४१३/१४६१) 

१८) अवर सचिव (रोख शाख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१९) अवर सचिव (ऊर्जा -३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

२० कक्ष अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

29) निवडनस्ती-ऊर्जा-५ 


Cc 


पृष्ठ २ पैकी २ 


